महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा)/ (शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) व सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन 
शाखा) गट-ब मधील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी 
व रिक्त पदांची यादी प्रसिध्द करणे.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक : बदली ३१२० /प्र.क्र २५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २२ जुले, २०२० 


वाचा : शा.शि. व क्री.वि. शासन निर्णय क्र. बदली ३१२० /प्र.क्र २५/प्रशा-२, 
दिनांक २०.०३.२०२० 


शासन Beara: 


वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा)/ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) व सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन 
शाखा) गट-ब मधील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व रिक्‍त पदांची यादी प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. शासन निर्णया सोबतच्या “प्रपत्र अ” मध्ये अ.क्र.१२ समोर रकाना ५ क्षेत्र येथे 
“बिगर अवघड” ऐवजी “ अवघड” वाचावे 


४. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००७२२१५०४०२२७२१ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


(दीपक an) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) सर्व शिक्षण संचालक 
8) सव विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
) 
) 


सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, 
सर्व शिक्षणाधिकारी 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः बदली ३१२० /प्र.क्र २५/प्रशा-२ 


७ गट-ब मधील सर्व बदलीपात्र अधिकारी 
प्रत माहितीस्तव, 


१) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 


२) अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


